श्री. बबन ALY पाटील, जिल्हा अधिक्षक कृषि 
अधिकारी, नंदुरबार यांच्या बदलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि १०१८/प्र.क्र.१९०/१५अओ 
मंत्रालय विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई - ३२. 
तारीख: १६ ऑगस्ट, २०१८. 


वाचा:- कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. आकृवि १०१८/प्र.क्र.१९०/१५-अ, दि. २७.०७.२०१८ 


झासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणा-या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या HHA ४(४) (दोन) व ४ (५) मधील तरतुदीनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या 
मंजुरीने विभागातील अधिक्षक कृषि अधिकारी (वेतनश्रेणी रु.१५६००-३९१०० ग्रेड वेतन - रू. ६६००) संवर्गातील 
श्री. बबन नथ्थू पाटील, यांची पुढील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे प्रशासकीय कारणास्तव बदलीने पदस्थापना 
करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | अधिका-याचे नांव व सध्याची पदस्थापना बदलीने पदस्थापना 


श्री. बबन नथ्थू पाटील, जिल्हा अधिक्षक प्रकल्प संचालक (आत्म), धुळे 
कृषि अधिकारी, नंदुरबार 


२. श्री. बबन नथ्थू पाटील यांचे दि. २७.०७.२०१८ रोजीच्या आदेशातील (अ.क्र. ४ येथील) जिल्हा अधिक्षक 
कृषि अधिकारी, नंदुरबार या पदावरील बदलीचे आदेश रद्द करण्यात येत आहेत. 


३. उपरोक्त अधिका-याने नियुक्तीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजु व्हावे व तसा अहवाल आयुक्‍त (कृषि ), 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यामार्फत शासनास सादर करावा. 


४. आयुक्‍त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदरचे आदेशा तात्काळ अंमलात येतील हे कृपया पहावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि १०१८/प्र.क्र.१९०/१५ओ 


uy, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०८१६१७४१५११७०१ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


प्रति, 


रन 1 Digitally signed by Sugriv Sambhaji Dhapate 
S Uu g r | V S a mM b h ठे] | DN: c=IN, o=Governmen' it Of Maharashtra, ou=Agriculture And 
ADF Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=d02297f9b5e889636956e39bfae4eal 12e908c0e9a7e5 
D h a p a t e 72d4190f9709a817f51, cn=Sugriv Sambhaji Dhapate 
Date: 2018.08.16 17:46:21 +05'30' 
(सु. सं. धपाटे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव. 
. अपर मुख्य सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


३. सचिव (पदुम), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


६. मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


मा. अ.मु.स (कृषि) यांचे स्विय सहायक, कृषि व पदुम विभाग मंत्रालय, मुंबई. 


. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षा) ८, महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर. 
. संबंधित विभागीय आयुक्‍त ( व्दारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे) 

. संबंधित विभागीय कृषि सह संचालक ( व्दारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे) 

.कृषि सह संचालक, (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी ( व्दारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे) 

१३. 
१४. 


संबंधित अधिकारी ( व्दारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे) 
निवड नस्ती / 9437 


पृष्ठ २ पैकी २ 


